आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
आदिवासी विद्यार्थ्यांना परदेशातील 
उच्च शिक्षणाकरीता शैक्षणिक शिष्यवृत्ती 
योजने अंतर्गत निधी वितरण.... 

लेखाशिर्ष (२२२५ ४०९८) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२०/ प्र. क्र. ०१ /कार्यासन-०६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा :- 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६५/ अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२०. 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. बीयूडी-२०२०/प्र.क्र.०१/०६, दि.१९.०८.२०२०. 
आदिवासी विकास विभागाची नस्ती क्र. शिष्यवू-२०१९ /प्र.क्र.३३/कार्या-१२. 


प्रस्तावना :- 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत आदिवासी विद्यार्थ्यांना परदेशातील उच्च शिक्षणाकरीता 


शैक्षणिक शिष्यवृत्ती या योजनेंतर्गत (कार्यक्रम) सन २०२०-२१ मधील उपलब्ध आर्थिक तरतुदींतून 


संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये यापूर्वी २५ टक्के मर्यादेत निधी वितरीत केला आहे. तद्नंतर 


वाढीव निधी वितरीत करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.४ अन्वये सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास 


अनुसरुन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष, २२२५ अनुसूचित 


जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण या मुख्य लेखाशीर्षाखाळली आदिवासी 


विद्यार्थ्यांना परदेशातील उच्च शिक्षणाकरीता शैक्षणिक शिष्यवृत्ती (कार्यक्रम) या योजनेकरीता वित्त 


विभागाने निधी वितरणास दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सन २०२०-२१ या वर्षातील तरतुदींतून 


खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० / प्र. 99.09 / कार्यासन.६ 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष बाब सन २०२०-२१ यापूर्वी सदर शा.नि. 
मधील अर्थसंकल्पीय | वितरीत निधी | अन्वये 
तरतूद वितरीत निधी 
Lo ):| २ ३ 8 4 & 
आदिवासी विद्यार्थ्यांना २२२५ ३४, ४००.०० १००.०० २९.३७८०९ 
परदेशातील उच्च | ४०९८ । शिष्यवृत्ती 
शिक्षणाकरीता / अनुदाने 
शैक्षणिक शिष्यवृत्ती 
(कार्यक्रम) 
एकूण ४००.०० १००.०० २९.३७८०९ 


आदिवासी विद्यार्थ्यांना परदेशातील उच्च शिक्षणाकरीता शैक्षणिक शिष्यवृत्ती (कार्यक्रम) 


योजनेअंतर्गत रु.२९.३७८०९ लाख (रुपये एकोणतीस लाख सदोतीस हजार saat नऊ Hae) इतका 


निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना अर्थसंकल्पीय वितरण 


प्रणालीवर वितरीत व खर्च करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 


नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन 


परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय 


कार्यालयाची राहील. 


४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ अनौ.क्र.१३०, सचिव (व्यय) वित्त, 


दि.११.०२.२०२१ नुसार प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० / प्र. 9.09 / कार्यासन.६ 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७/५॥/.॥०॥००५॥॥०.९०५.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२१२१८००१३१५२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


1 Digitally signed by Ravindra Digambarro Aute 
Ravi Nn d Ya DN: c=IN, Secovemment Of Maharashtra, 
ou=Tribal Development Department, 
1 talCode=400032, st=Maharashtra, 
D l g a m b a [| ro ६-6 eas ae ती eee 
97737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, 
A cn=Ravindra Digambarro Aute 
1 t e Date: 2021.02.23 14:24:54 +05'30' 
(रविंद्र औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/नागपूर/अमरावती 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१९/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१०. कक्ष अधिकारी (का-१२), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


>» ०७८ Av A 0 


eo (२ 6 —& 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


